मानव विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ साठी 
SERN “मागणी क्र.ओ-१, २०५३, (०४) 
आयुक्त, औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास 
निर्देशांकात वृध्दी करणे (कार्यक्रम) या अंतर्गत, 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२०५३१२३१)” 
या खाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६मार्च, २०१९. 


वाचा: 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि.१९.०७.२०११. 
२) नियोजन विभाग, झासन ज्ञापन क्रमांक: माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८, दि.१८.०६.२०१८. 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८, दि.२८.०२.२०१९. 
) 
) 


४ नियोजन विभाग, पत्र क्रमांक: माविका-२०१८/प्र.क्र.६९/का.१४१८, दि.०२.०३.२०१९. 
५) आयुक्त, मानव विकास यांचा ई मेळ दि.०५.०३.२०१९. 


शासन निर्णय: 


नियोजन विभाग, संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय अन्वये मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील 


२३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांत आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न वाढ या क्षेत्रांशी संबंधित विविध 


लोकहिताच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. नियोजन विभाग, शासन ज्ञापन संदर्भाधिन क्र.२ व 


शासन निर्णय संदर्भाधिन क्र.3 अन्वये मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 


वर्षासाठी लेखाशीर्ष “मागणी क्र.ओ-०१, 2043, (०४) आयुक्त, औरंगाबाद, (०४) (०१) मानव विकास 


निर्देशांकात वृध्दी करणे (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२०५३१२३१)” याखाली अनुक्रमे 


203.00 कोटी व रु.१३.८१ कोटी इतका निधी २३ जिल्ह्यांना व मानव विकास आयुक्तालय यांना 


वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८ 


२. नियोजन विभाग, संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये “५०॥०॥ Room to Reduce Poverty” अंतर्गत 


lated विकास व रोजगार निर्मितीच्या रु.५०.०० लक्ष पेक्षा कमी किमंतीच्या योजनांना मान्यता दिळेली 


आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, मानव विकास यांनी सदंर्भ क्र.५ अन्वये सदर योजनांकरिता एकुण रु.१६.४५ 


कोटी इतक्या निधीची मागणी केलेली आहे. याबाबतची यादी “परिशिष्ट - अ” सोबत जोडलेली आहे. 


३. मानव विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता सन २०१८-१९ या वर्षासाठी लेखाशीर्ष 


“मागणी क्र.ओ-०१, २०५३, (०४) आयुक्त, औरंगाबाद, (०४)(०१) मानव विकास निर्देशांकात वृध्दी करणे 


(कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२०५३१२३१)” याखाली रु.१६,४४,९६,०००/- (रुपये सोळा 


कोटी चौरेचाळीस लक्ष FAST हजार फक्त) इतका निधी पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार “संबधित 


१२ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. ल्य ति उपलब्ध करुन देण्यात येत 
क्र. असलेला निधी (रु.लाखात) 
Ba : २ ३ 
ध्व नंदुरबार ६५.४३ 
२ | जळगाव ९८.७४ 
३ | जालना १४०.०१ 
४ | हिंगोली ६०.०० 
५ | बुलढाणा ११९.५७ 
६ | अकोला ४९.३१ 
७ । अमरावती ६२.७४ 
८ । नागपुर १३२.५५ 
९ भंडारा ८४.१९ 
निळ) ० | गोंदिया ३९.३३ 
99 | १ | चंद्रपूर ४८३.८६ 
१२ | गडचिरोली ३०९.२३ 
एकूण १६४४.९६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८ 


४. सदरहु निधी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित जिल्हास्तरीय 


यंत्रणांना उपलब्ध करुन द्यावा व त्याचा हिशोब तालुकानिहाय ठेवण्यात यावा. तसेच योजना 


राबवितांना संदर्भाधिन शासन निर्णयातील दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


५. वरनमुदकेलेल्या लेखाश्रिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल कार्यालयाने 


नोंदविलेला खर्च याबाबत मेळ घालुन केलेल्या खर्चाचा अहवाल “आयुक्‍त, मानव विकास 


आयुक्तालय, औरंगाबाद” यांचेमार्फत शासनास पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर 


करावा. संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी सदर निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेकडुन घेऊन तात्काळ सादर करावीत. 


६. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम-२०१५ 
निधी वितरण या विषयी वित्त विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/ 


प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ मधील तरतूदी/निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३०७१२०३२१०११६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


V | J E S | N G Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=PLANNING DEPARTMENT, 

F ATT E S | N G postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl7ceecS 
e2d7d4b6a8bba99c5 1d275801bcdf1b, 

VA SAVE cn=VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2019.03.07 12:30:00 +05'30' 

(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपुर. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपुर. 
) 
) 
) 


आयुक्‍त, मानव विकास, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष मानव विकास समिती, नंदुरबार, जळगाव, जालना, हिंगोली, 
बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

८) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर) 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.३७/का.१४१८ 


९) जिल्हा मानव विकास अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, नंदुरबार, जळगाव, जालना, 
हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी नंदुरबार, जळगाव, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, 
नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

99) निवडनस्ती /का-१४१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


'परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रम २०१८-१९ :- नियोजन विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक रु.५० लक्ष पेक्षा कमी अंदाजित खर्चाच्या योजनांचा तपशिल - 


लोक 
सहभाग / 
wet 


एकूण प्रकल्प 
तालुक्याचे नांव योजनेचे नांव किंमत कार्यान्वयीन यंत्रणेचे नांव 
(रु.लाखात) 


र cy 


नंदूरबार |अक्कलकुवा |मिनी राईस मिल वितरीत करणे. ___________| कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 
नंदूरबार ।अक्कलकुवा ।मका सोलणी यंत्र वितरीत करणे कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 


नंदूरबार ।|अक्राणी ही यंत्र वितरीत करणे. कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 
णे, विक्री करण 


aie FA Ramee | 
नंदुरबार अ | 
मका i १. 
he 35: कलक eae 
० 
जळगांव खवा न 


re 
0०, 


ata पावडर तयार करणसाठ महला बचत 
२०.७ 
= 
जळगाव मुक्ताईनगर 
एकूण जळगाव Pee कच ळा > 


०. 


७५ 


& 


2 


cane sill हल्लनलजन 
are Rear aa we र were 
१७ 


| जालना [ARR हिंड ग्लोज, गणवेश व अप्रॉन उत्पादन ST महि शिक विकास महामंडळ (माविम) कर्ज रु.२ लक्ष 
जालना ।परतूर हॅन्ड वॉश, डिटर्जन्ट पावडर व साबण तसेच फौनाइल उत्पादन महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) कर्ज रु.२ लक्ष 


जालना निम तेल उत्पादन तसेच निम प्रॉडक्ट उत्पादन व विक्री _ म तेल उत्पादन तसेच निम प्रॉडव महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) कर्ज रु.५ लक्ष 
जालना |भोकरदन [LED बल्ब तयार करण २२.५७ १२.४७ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) कर्ज रु.१० लक्ष 


१८४७ ४४७ 
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना २५० मे.ट. क्षमतेचे i बांधुन देणे 
हिंगोली |हिंगोली (पती गोडावून रु. २०.०० लक्ष प्रमाणे ३ गोडावून) ६०.०० ३०.०० ३०.०० कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा, 


कंपनी हिस्सा रु.१२ लक्ष, 
बँक कर्ज रु.१८ लक्ष. 
कंपनी हिस्सा रु.१२ लक्ष, 
बँक कर्ज रु.१८ लक्ष. 


३०.०० कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 


परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रम २०१८-१९ :- नियोजन विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक रु.५० लक्ष पेक्षा कमी अंदाजित खर्चाच्या योजनांचा तपशिल - 


pom तालुक्याचे नांव योजनेचे नांव 
ळी 


एकूण प्रकल्प | लोक 
किमत सहभाग / कार्यान्वयीन यंत्रणेचे नांव शेरा 
(रु.लाखात) | कर्ज 


a Se कका we Deseree सा 


अमरावती विभाग बुलडाणा |जळगांव (जा.) |रेशिम उद्योग १०.०० कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) aoe 


जळगांव (जा.) |सर्जिकल कॉटन १५.०० | कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 


बुलडाणा ।जिळगांव (जा.) |तालुकास्तरीय शेतीमाल विक्री केंद्र १५.०० | कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 
बुलडाणा [sania (जा.) |मिरची पावडर तयार करणे. १२.३७ जिल्हा उप निबंधक, सह. संस्था 


बुलडाणा ।|जळगांव (जा.) |सफेद मुसळी पावडर ८.१९ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ माविम) 


बुलडाणा [sania (जा.) |हळद व मिरची पावडर तयार करणे १२.५६ | १३.५४ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम 
जळगांव (जा.) [LED बल्ब तयार करणे. १२.४७ महि विकास महामंडळ (माविम) 


एकूण बुलडाणा il es ae 

क्व्क्नकव्डोचकत्ी | नर. 

अकोला] Gl rer 
aS... eT: 


१.ट 
३१.३७ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 


५०.०० ७.५० ४२.५० | जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर 


4 
"Al 

> 

om) 


Z 


बळकटीव मिल्क कुलर, 

कलेक्शन युनीट, खवा Fe मशिन, एसएस कॅन ,एस.एस. 
कॅटली,प्रशिक्षण व संस्था फलक 
दुग्ध संस्था बळकटीकरण, बल्क मिल्क कुलर, अ 
कलेक्शन युनीट, खवा वॅट मशिन, एसएस कॅन ,एस.एस. 
Heo प्रशिक्षण व संस्था फलक 


अमरावती |चिखलदरा 


नागपूर विभाग नागपूर ।रामटेक 


धारणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 


कृषि यांत्रिकीकरण योजनेव्दारे शेतकरी गटांच्या शेती 


उत्पन्नात वाढ करणे, बहुपयोगी क्लिनिंग ग्रेडिंग यंत्र 
मानव विकास 


कृषि यांत्रिकीकरण योजनेव्दारे शेतकरी गटांच्या शेती 
नागपूर ।रामटेक छि ; ४८.०० ७.२० ४०.८० | जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर | आयुक्तालय स्तरावरून 
उत्पन्नात वाढ करणे, बहुपयोगी धान गहू कापणी यंत्र. अंतिमशिफारस केलेली 
पवनी गावाच्या आजूबाजुच्या गावातील गोड आदिवासी नाही. 


उपवनसंरक्षक, वन वनविभाग, नागपूर 


४९.२५ ४९.२५ 


महिलांसाठी बांबु चे सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility 
Centre) स्थापन करणे 
एकूण नागपूर 


नागपूर ।रामटेक 


-2 


. ” 
> 
1: 


४.७० 


g 
# 


932-44 


परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रम २०१८-१९ :- नियोजन विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक रु.५० लक्ष पेक्षा कमी अंदाजित खर्चाच्या योजनांचा तपशिल - 


| भंडारा  |तुमसर आग्या मध संकलन कार्यक्रम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी 


एकूण प्रकल्प 
किंमत 
(रु.लाखात) 


| भंडारा | 4 Saar ea | iar eer tra] 
| भंडारा GE कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा vem 
एकूण भंडारा waz | ९ a aaa 

लाख लागवड व प्र्रि रख! ue 


| ear सालेकसा व देवरी MicroATM FRG शीन पुरविण १०.०० ०.५० ९.५० म थिंक विकास महामंडळ (माविम) 


aa... Sa aS) ४१.४० | २.०७ | 


, महिला बचत गटास ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर स्वयंचलित कृषी अव 
चंद्रपूर जिवती न. z ११.८४ २.९६ ८.८८ 
उपलब्ध करुन देणे. 


री पोमूर्णा महिला बचत गटास ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर स्वयंचलित कृषी अवजारे 
चंद्रपूर ।पोभूर्णा i र et ११.८४ २.९६ ८.८८ 
उपलब्ध करुन देणे. 


ह गोंडपिंपरी महिला बचत गटास ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर स्वयंचलित कृषी अवजारे : 
चंद्रपूर ।गोंडपिंपरी ioe K ge ११.८४ २.९६ दड महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 
उपलब्ध करुन देणे. 


; महिला बचत गटास ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर स्वयंचलित कृषी अवजारे 
चंद्रपूर ।मूल ११.८४ २.९६ ८.८८ 
उपलब्ध करुन देणे. 


Ne 


गोंदिया |सालेकसा व देवरी १.५७ २९.८३ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 
जीवन विकास कार्यक्रम 


महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


= = स्वयंचलित 


; महिला बचत गटास ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर स्वयंचलित कृषी अवजारे र 
चंद्रपूर |।नागभीड हि ह ? ११.८४ २.९६ ८.८८ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम 
उपलब्ध करुन देणे. 


चंद्रपूर ।मूल शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे व्यावसायिक क्षमता बांधणी. ११.५४ १.१५ १०.३९ कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) 


ay 


et |लाखापासून विविध आकर्षक वस्तू तयार करणे, ९.८९ ०.९९ ८.९० उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभ 
गोडपिंपरी  ।लाखापासून विविध आकर्षक वस्तू तयार करणे. ९.८९ ०.९९ ८.९० उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग 
लाखापासून विविध आकर्षक वस्तू तयार व ९.८८ ०.९९ ६८९ उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग 


ra) on 


Gin म शेतकरी बचत गटास सुघारीत शेती कृषि विषयक अवजारे देणे ४९.१३ : | कृषि विकास अधिकारी, जि.प., | का ककत 
TER — Reet eevee qa vg Reese, |W ac | gitar aft ew, र 


an 


ww 
mn 
(९ 
न्टै 


धि विकास अधिव 
शेतकरी बचत गटास सुधारीत शेती कृषि विषयक अवजारे देणे ४८.६० १२.१५ ६.४५ कृषि विकास अधिकारी, जि.प., 
नागभिड शेतकरी बचत गटास सुधारीत शेती कृषि विषयक अवजारे देणे. ४८.६० १२.१५ ३६.४५ कृषि विकास अधिकारी, जि.प., 


ठे महिला बचत गटातील महिलांना सामुहिक / वैयक्तिक रोपवाटीका : 
; न : आर्थिक महामंडळ 
चंद्रपूर ear यत वदास पल वत विपी ४३.६३ १०.९१ ३२.७२ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 
ह Ghent महिला बचत गटातील महिलांना सामुहिक / वैयक्तिक रोपवाटीका 
णा 
चंद्रपूर | पोमुर्णा व्यवसाय उपक्रम CMAC व्दारा उपलब्ध करुन देणे. ४३.५३ ba 


जिवती शेतकरी बचत गटास सुधारीत शेती कृषि विषयक अवजारे देणे. ४९.१३ ३६.८६ कृषि विकास अधिकारी, जि.प. 


३२.७२ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रम २०१८-१९ :- नियोजन विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक रु.५० लक्ष पेक्षा कमी अंदाजित खर्चाच्या योजनांचा तपशिल - 


लोक | 
सहभाग / कार्यान्वयीन यंत्रणेचे नांव 
कर्ज 


एकूण प्रकल्प 
तालुक्‍याचे नांव योजनेचे नांव किंमत 
(रु.लाखात) 


र गोंडपिपरी महिला बचत गटातील महिलांना सामुहिक / वैयक्तिक रोपवाटीका : 
चंद्रपूर _। Ng पपल वचन येणे: ४३.६३ १०.९१ | ३२.७२ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 
र महिला बचत गटातील महिलांना सामुहिक / वैयक्‍तिक रोपवाटीका री 
चंद्रपूर ।मुल य यय सा कपल करण दशी. | ४३.६३ | ३२.७२ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम, 
री महिला बचत गटातील महिलांना सामुहिक / वैयक्तिक रोपवाटीका ; 
नागभिड 
चंद्रपूर janis द्याय सपक व्दारा a ककनचणे) ४३.६२ ३२.७३ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम -- - aed 


महिला बचत गटातील महिलांना स्वच्छ भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, ‘ 
चंद्रपूर ।जिवती catered teal मिळो डत स्वप करणे. ३६.८८ २७.६६ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम 
महिला बचत गटातील महिलांना स्वच्छ भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, र 
चंद्रपूर |नागभिड cman य अंडी फिरते विकी केंद स्थापन करणे. 3६.८७ ९.२२ २७.६५ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


ae 
| गडचिरोली |चामोर्शी [gu संकलन क्लस्टर निर्मिती प्रकल्प उभारणे. १,०८ | ०.११ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम 


जि.कौ.वि.रो. व उ. मार्गदर्शन केंद्र 


जि.कौ.वि.रो. व उ. मार्गदर्शन केंद्र 


महाराष्ट्र राज्य कोशल्य द RUST प्रशिक्षण पूण 
गडचिरोली |।चामोर्शी झालेल्या व स्वयंरोजगार करु इच्छिणा-या प्रशिक्षणार्थ्यांना 
स्वयंरोजगारासाठी दुल किट्स उपलब्ध करुन देणे. 


०.९० 
पात्र इच्छुक बेरोजगारतरुणांना ई-ऑटो रिक्षा पुरवठा करणे. 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या तलावात इष्टतम प्रमाणात 
गडचिरोली ।चामोर्शी मत्स्यबोटुकली संचयन, मत्स्यखाद्य, मासेमारी जाळे व मासे सुरक्षित | ५०.०० १२.५० 
वाहतुक करणेकरीता प्लास्टीक क्रेट व ई-रिक्षा पुरवठा 


_गडचिरोली_|आरमोरी____|सिगुणा पिक लागवड तंत्रज्ञान प्रकल्प. महिला आर्थिक विकास महामंडळ नाविक) 


थ्व 
गडचिरोली दूध संकलन क्लस्टर निर्मिती प्रकल्प उभारणे. | 0,00 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


१ 
आरमोरी पात्र इच्छुक बेरोजगारतरुणांना ई-ऑटो रिक्षा पुरवठा करणे. जि.कौ.वि.रो. व उ. मार्गदर्शन केंद्र 


मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या तलावात इष्टतम प्रमाणात 

गडचिरोली |।आरमोरी मत्स्यबोटुकली संचयन, मत्स्यखाद्य, मासेमारी जाळे व मासे सुरक्षित | ५०.०० १२.५० | ३७.५० सहायक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
वाहतुक करणेकरीता प्लास्टीक क्रेट व ई-रिक्षा पुरवठा 
स्वयंसहायता म बार्योमास पं र्र 


९.०० 
४५.०० 


0 
आरमोरी | 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेकडून प्रशिक्षण पूर्ण 
गडचिरोली |आरमोरी झालेल्या व स्वयंरोजगार करु इच्छिणा-या प्रशिक्षणार्थ्यांना ०.९० ८.१० जि.कौ.वि.रो. व उ. मार्गदर्शन केंद्र 
स्वयंरोजगारासाठी टुल किट्स उपलब्ध करुन देणे. 


वाटप योजना. 


परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रम २०१८-१९ :- नियोजन विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक रु.५० लक्ष पेक्षा कमी अंदाजित खर्चाच्या योजनांचा तपशिल - 


लोक 
i wat 


स्वयंसहायता महिला बचत Wel alana प कज 7 
be गडचिरोली |चामोर्शी वाटप योजना ‘ १६.०७ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) "० a 
गावस्तरावर बचत गटातील माहि फुलवात बनविण्याच 
गडचिरोली |।आरमोरी ञ २५.९४ ६.४८ १९.४६ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 
मशीन वाटप करणे. 


एकूण प्रकल्प 
किंमत 
(रु.लाखात) 


गावस्तरावर बचत गटातील माहि फुलवात बनविण्य 
चामोर्शी मशीन वाटप करणे छु शि १९.४५ महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 


Sa oo a जीने 


पक्का कस्का... ७:55 So. ks ee 


7 
se 


